कोव्हिड-१९ संबंधित कर्तव्य बजावत असताना 
कोरोना विषाणूचा संसर्ग होऊन मृत्यू पावलेल्या 
कर्मचाऱ्यांच्या कुटूंबियांना विमा कवच / सानुग्रह 
सहाय्य मंजूर करण्याबाबत. 

कै.(श्री) सुरेश किठानराव वाघमारे, सहा.शिक्षक, 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक : सहाय्य-२०२२/प्र.क्र.०८/टीएनटी-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : २७ जानेवारी, २०२३ 


वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०२०/प्र.क्र. ४/व्यय-९, दिनांक २९.०५.२०२० व 
दिनांक. १४.१०.२०२०. 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे क्रमांक: सहाय्य-२०२०/प्र.क्र.८१/टीएनटी-६, 

दिनांक ०७.१२.२०२० व दिनांक १६.०३.२०२१ चे पत्र. 

शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांचे पत्र क्र. प्राशिसं/संकीर्ण/को.वि./२०२२/५१६/३३३८, दिनांक 
२९/०७/२०२२. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.नांदेड यांचे पत्र क्र. जिपनां/शिअप्रा/प्रा १ अ/४१२८/२०२१, 
दि.२४/११/२०२१ चे शिफारस. 


Ee) 
— 


> 


-2 


& 


ज्ञापन :- 


कै.(श्री) सुरेश किशनराव वाघमारे, सहा.शिक्षक यांचा कोव्हिड-१९ संबंधित कर्तव्य बजावताना 
कोव्हिड-१९ मुळे दिनांक २८/०४/२०२१ रोजी मृत्यू झालेला आहे. 
२. (at) सुरेश किशनराव वाघमारे यांच्या वारसास वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. (9) येथील दिनांक 
२९.०५.२०२० च्या शासन निर्णयानुसार रु. ५०.०० लक्ष रकमेचे सानुग्रह सहाय्य देण्याबाबतचा प्रस्ताव शिक्षण 
संचालक (प्राथमिक) यांनी संदर्भ क्र. (३) येथील पत्रान्वये सादर केला आहे. तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
जि.प. नांदेड यांनी संदर्भ क्र. (४ येथील पत्रान्वये शिफारस केली आहे. 
३. कै.(श्री) सुरेश किडानराव वाघमारे हे कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव व प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेच्या 
अनुषंगाने म्हणून बाधित व्यक्तींच्या संपर्कात आलेल्या सर्व नागरीकांची ओळख व तपासणी करणे आवश्‍यक 
असल्याचे समन्वय ठेवण्यासाठी हिमायतनगर येथे इन्सिडंट कमांडर तथा तहसिलदार हिमायत नगर यांचे 
दि.१२/०३/२०२१ रोजीच्या आदेशान्वये नियुक्ती करण्यात आली होती. 
ष्‌. कै.(श्री) वाघमारे यांचा कोव्हिड-१९ मुळे दिनांक २८/०४/२०२१ रोजी मृत्यू झाल्याचे 
एम.जी.एम.रुग्णालय, औरंगाबाद यांनी दिलेल्या मृत्यू अहवालावरुन स्पष्ट होते. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः सहाय्य-202 2/प्र.क्र.08/टीएनटी-6 
६. कै. (श्री) वाघमारे यांचे मृत्यू प्रमाणपत्र सादर करण्यात आले आहे. मा. सह दिवाणी न्यायाधिश कनिष्ठ 
स्तर, नांदेड यांनी कै.(श्री) वाघमारे यांचे कायदेशिर वारस म्हणून (१) श्रीमती सुनिता सुरेश वाघमारे, (२) 
कु.सुविधा सुरेडा वाघमारे, (३) कु.सुस्मीता Ya वाघमारे, (४) कु. सुराली YRAT वाघमारे, (4) श्री.सुमित सुरेश 
वाघमारे यांना औपचारिकपणे घोषित केले आहे. त्यानुसार कै.(श्री.) सुरेश किठनराव वाघमारे यांचे कायदेशीर 
वारस (१) श्रीमती सुनिता सुरेश वाघमारे, (२) कु.सुविधा सुरेश वाघमारे, (३) कु.सुस्मीता सुरेश वाघमारे, (४) कु. 
सुराली GRIT वाघमारे, (५) श्री.सुमित सुरेश वाघमारे यांना एकत्रित रु. ५०.०० लक्ष (रुपये पन्नास लक्ष फक्त) 
इतक्या रकमेचे सर्वकष वैयक्तिक अपघात विमा कवच / सानुग्रह सहाय्य प्रदान करण्यास वित्त विभागाच्या 
दिनांक २९/०५/२०२० च्या शासन निर्णयानुसार याद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 
७. प्रस्तुत प्रस्तावावरीळ खर्च वित्त विभागाच्या अभिप्रायानुसार तसेच त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.३८०/२०२२/व्यय ९, दिनांक ०५/१२/२०२२ अन्वये खाली नमूद लेखाशीर्षाखाली मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात येईल. 

“मागणी क्रमांक ई-२, (००)(०१) सर्वसाधारण माध्यमिक शाळांना सहायक अनुदान (अनिवार्य), 

(२२०२ ०१७३), ३१- सहायक अनुदान (वेतनेतर).” 
८. सदर शासन ज्ञापन, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक २०२३०१२७१५५९४७७८२१ असा आहे. हे शासन ज्ञापन डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


TUSHAR VASANT : 
MAHAJAN 


(तुषार महाजन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, माहिती व आवश्‍यक कार्यवाहीकरीता:- 

१. आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य पुणे 

३. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, लातूर 

४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड 

५. अधिक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक, (प्राथमिक), नांदेड 
प्रत:- माहितीसाठी 

६. वित्त विभाग (व्यय ९)/(व्यय ५), मंत्रालय, मुंबई 

७. कक्ष अधिकारी/अवर सचिव (एस एम ४)/अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. श्रीमती सुनिता सुरेश वाघमारे, जनता कॉलनी, हिमायतनगर, नांदेड ४३१ ८०२ 

९. निवड नस्ती (टीएनटी-६)(प्र.क्र. 02/2022). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


